दि. ०५ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेच्या सार्वत्रिक निवडणुकासाठी सदर क्षेत्रातील 
मतदारांना मतदानाच्या दिवशी मतदान करण्यासाठी सुट्टी 
अथवा दोन तासांची सवलत देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: मतदान २०२१/प्र.क्र.१७२/कामगार-९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ ऑक्टोबर, २०२१. 


संदर्भ :- राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे क्रमांक रानिआ/जिपपंस २०२१/ 
प्र.क्र.०५/का.७, दि. ०७ सप्टेंबर, २०२१ रोजीचे पत्र. 
शासन परिपत्रक- 

आपल्या देशाने लोकशाही पध्दती स्विकारली असून १८ वर्षावरील नोंदणी झालेल्या सर्व नागरिकांनी 
प्रत्येक निवडणुकीमध्ये १०० टक्के मतदान करणे अपेक्षित आहे. ही बाब लक्षात घेता लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, 
१९५१ (भाग-२) मधील नियम १३५ (ब) नुसार मतदानाच्या दिवशी सर्वसाधारणपणे मतदारांना त्यांचा मतदानाचा 
हक्क बजावता यावा यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात येते किंवा काही ठिकाणी कामाच्या तासात योग्य ती सवलत 
देण्यात येते. मात्र गेल्या काही निवडणुकांमध्ये असे दिसून आले आहे की, संस्था/ आस्थापना इ. भरपगारी सुट्टी 
किंवा सवलत देत नाहीत. यामुळे अनेक मतदारांना त्यांच्या मतदानापासून वंचित रहावे लागते, जे लोकशाहीसाठी 
अत्यंत घातक आहे. 

राज्य निवडणूक आयोगाने निर्गमित केलेल्या आदेशाप्रमाणे दि. ०५ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी सोबतच्या 
परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपूर व पालघर या सहा जिल्हा परिषद 
व त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांकरीता पोटनिवडणूक घेतली जाणार आहे. सदर निवडणुकीमध्ये सर्व मतदारांना 
त्यांचा मतदानाचा हक्क योग्यरितीने बजावता यावा यासाठी खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत:- 

॥ निवडणूक होणाऱ्या मतदान क्षेत्रात मतदार असलेले कामगार/अधिकारी/कर्मचारी यांना मग ते 
कामानिमित्त निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्राबाहेर कार्यरत असले तरीही त्यांना निवडणुकीच्या दिवशी मतदानाचा हक्क 
बजावण्यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी. 

॥ सदर सुट्टी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने, दुकाने इत्यादींना 
लागू राहिल (उदा.खाजगी कंपन्या या मधील आस्थापना, सर्व दुकाने व इतर आस्थापना, निवासी हॉटेल, 
खाद्यगृहे, अन्य गृहे, नाटयगृहे, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना तसेच माहिती व तंत्रज्ञान 
कंपन्या, शॉपिंग सेंटर, मॉल्स, Read इ.) 

Ill) अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार, अधिकारी, कर्मचारी इत्यादींना पूर्ण दिवस सुट्टी देणे शाक्य नसेल 
तर, मतदान क्षेत्रातील कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुट्टी ऐवजी कमीत कमी दोन तासांची 
सवलत देता येईल. मात्र त्याबाबत त्यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांची पूर्व 
परवानगी घेणे आवश्‍यक राहिल. कोणत्याही परिस्थितीत मतदारांना मतदानासाठी किमान दोन तासांची सवळत 
मिळेल याची दक्षता संबंधित आस्थापना मालकांनी घेणे आवश्‍यक राहिल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२१/प्र.क्र.१७२/कामगार-९ 


IV) वर नमूद केल्यानुसार उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने, 
दुकाने इत्यादींच्या मालकांनी/व्यवस्थापनाने वरील सूचनांचे योग्य ते अनुपालन होईल याची काटेकोरपणे 
खबरदारी घ्यावी. मतदारांकडून मतदानाकरिता योग्य ती सुट्टी अथवा सवलत प्राप्त न झाल्याने मतदान करता 
येणे TR न झाल्याबाबत तक्रार आल्यास, त्यांच्याविरुध्द योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. 

४. सदर परिपत्रक राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे क्रमांक रानिआ/जिपपंस २०२१/प्र.क्र.०५/का.७ 
दि. २७ सप्टेंबर, २०२१ रोजीच्या पत्रास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२११००११२३८१५०६१० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Dadasaheb Sopan Khatal 
Date: 2021.10.01 18:31:30 +05'30' 


(दादासाहेब सो. खताळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- उपरोक्त परिपत्रक सर्व संबंधित आस्थापनांच्या निदर्डानास आणण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
१.राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२ 
२.प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३.कामगार आयुक्त, वांद्रे, मुंबई-५१ (निवडणूक होणाऱ्या ठिकाणी संबंधितांना सुचना देण्याबाबत कार्यवाहीच्या 
विनंतीसह अग्रेषित) 
४.संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, वांद्रे, मुंबई (निवडणूक होणाऱ्या ठिकाणी संबंधितांना 
सुचना देण्याबाबत कार्यवाहीच्या विनंतीसह अग्रेषित) 
५.संचालक, बाष्पके, वांद्रे, मुंबई, (निवडणूक होणाऱ्या ठिकाणी संबंधितांना सुचना देण्याबाबत कार्यवाहीच्या 
विनंतीसह अग्रेषित) 
६.आयुक्‍्त, पालघर, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर, महाराष्ट्र राज्य. 
७.जिल्हाधिकारी, पालघर, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर, महाराष्ट्र राज्य. 
८.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई यांना व्यापक प्रसिध्दी देण्याच्या 
विनंतीसह अग्रेषित. 
९.कामगार विभागातील सर्व कार्यासने 


प्रत माहितीसाठी : 
१. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२१/प्र.क्र.१७२/कामगार-९ 


परिशिष्ट-१ 
अनु.क्र. जिल्हा तालुका । निवडणूक विभागाचा क्रमांक व नाव 

शिवी पालघर । तलासरी ५- उधवा 
२ पालघर डहाणू ६-बो्डी 
3 पालघर डहाणू ११-कासा 
8 पालघर डहाणू १५- सरावली 
५ पालघर डहाणू १८-वणई 
६ पालघर । विक्रमगड २३-आलोडे 
७ पालघर मोखाडा २८-आसे 
८ पालघर मोखाडा २९-पोशेरा 
९ पालघर वाडा ३१-गारगांव 
व्यि ० पालघर वाडा ३२- मोज 
| १ पालघर वाडा ३३-मांडा 
१२ पालघर वाडा ३४-पालसई 
१३ पालघर वाडा ३५-आबिटघर 
१४ पालघर पालघर ४७- सावरे एंबुर 
१५ पालघर पालघर ४८-नंडोरे-देवखोप 
अनु.क्र. जिल्हा | तालुका | निर्वाचक गणाचा क्रमांक व नाव 

ce पालघर | डहाणू २०-ओसरविरा 

२ | पालघर | डहाणू २९-सरावली 

३ | पालघर | वाडा ६४-सापने बु. 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२१/प्र.क्र.१७२/कामगार-९ 


४ | पालघर | पालघर ७६-नवापूर 
५ | पालघर | पालघर ७७-सालवड 
६ | पालघर | पालघर ८३-सरावली (अवधनगर) 
७ । पालघर | पालघर ८४-सरावली 
८ | पालघर | पालघर ८७-मान 
९ | पालघर | पालघर ८८-शिगांव खुताड 
ae ० _। पालघर | पालघर ८९-बर्‍्हाणपूर 
a q | पालघर | पालघर ९१-कांढाण 
१२ | पालघर | पालघर १०६-नवघर घाटीम 
१३ | पालघर | वसई १०७-भाताणे 
१४ | पालघर | वसई १०९-तिल्हेर 
परिशिष्ट-१ 
क्र | जिल्हा | तालूका | निवडणूक विभागाचा क्रमांक व नाव 
| 9 | धुळे | शिदखेडा १८-बेटावद 
2 | धुळे | शिदखेडा १९-नरडाणा 
३ | धुळे | शिदखेडा २१-मालपू 
४__|__ gd | शिदखेडा २४-खलाणे 
y | धुळे | go | ४२-लमकानी 
६. | धुळे | go | ४४-कापडणे 
७ | धुळे | gd | ४५-फागणे 
८. | धळे | gd | ४६-नगाव 4 
९_| धुळे | धुळे ४८-कुसुंब 
| 9 | धुळे | धुळे | ४९-नेर 
| aq | धळे | धुळे | ५२-बोरविहिर 
१२ | go | gd | ५३-मकटी 
3 | go | gd | ५४-शिरूड 
१४ | धुळे | धुळे | ५५-रतनप 
१५ | go | gd | ५६-ब 
क्र | जिल्हा | तालूका | निर्वाचक गणाचा क्रमांक व नाव 
| q | god | fre | १५-अर्थ खु. 
2 | धुळे | Bre | १६-विखरण ३ 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२१/प्र.क्र.१७२/कामगार-९ 


3 | धूळे | शिरपू्र | १८-तऱर्‍्हाटी त.त. 

ys | go | शिरपूर | १९-वनावल 

y | gd | Bre | २०-जातोडा 

६ | धुळे | शिरपूर | २१-शिंगावे 

७ | gd | BRE | २२ करवंद 

८__|__ go | Bre | २५-अजनाड 

९ | gd | शिंदखेडा २९-दाऊळ 

| qo | ge | शिदखेडा 3४-वर्षी 

।_११ | ge | शिदखेडा ३९-हातनू 

a | gd | शिंदखेडा ४२३ Wd ३ 

१३ | धुळे | शिंदखेडा ४४-मेथी 

qv | धुळे | साक्री ५१-दुसाण 

१५_ | धुळे | साक्री ५३-बळसाणे 

१६ | धुळे | साक्री ५४-घाणेगांव 

१७ | धुळे | साक्री ५५ जेताणे 

ac | gd | साक्री ७१-पिपळनेर 

१९_ | धुळे | साक्री ७२-चिकसे 

20 | ge | साक्री ७६-धाडणे 

२१ | ge | साक्री ७७-कासारे 

2. | धुळे | साक्री ८१-म्हसदी प्र.नेर 

२३ | धुळे | धुळे | ८३-लामकानी 

२४_ | धूळे | धुळे | ८८- न्याहळोद 

२५ | धुळे | धुळे | ९०-फागणे 

२६ | धुळे | धुळे | ९७ -नेर 

20 | gd | धुळे | १०१-सडगाव 

2 | धुळे | धुळे | १०४-बोरविहिर 

२९. | घुळे | ge !| १०५-मकटी 

३० | धुळे | धुळे | १०७-शिरूड 

परिशिष्ट-१ 
अनु.क्र जिल्हा तालुका निवडणूक विभागाचा क्रमांक व नाव 

ष्य नंदुरबार | अक्कलकुवा ८-खापर 
२ नंदुरबार | अक्कलकुवा ९- अक्कलकुवा 
३ नंदुरबार शहादा २४-म्हसावद 
४ नंदुरबार शहादा २९-लोणखेडा 
4 नंदुरबार शहादा ३१-पाडळदे बु. 
६ नंदुरबार शहादा ३५-कहाटुळ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२१/प्र.क्र.१७२/कामगार-९ 


9 नंदुरबार नंदुरबार ३८-कोळदे 
८ नंदुरबार नंदुरबार ३९-खोंडामेळी 
९ नंदुरबार नंदुरबार ४०-कोपली 
aa ० नंदुरबार नंदुरबार ४१-रनाळा 
1. १ नंदुरबार नंदुरबार ४२-मांडळ 
अनु.क्र.. जिल्हा तालुका | निर्वाचक गणाचा क्र.व नाव 
श्व नंदुरबार । अक्कलकुवा १६-कोराई 
२ नंदुरबार शहादा ४९-सुलतानपूर 
३ नंदुरबार शहादा ५१-खेडदिगर 
४ नंदुरबार शहादा ५३-मंदाणे 
4 नंदुरबार शहादा ५८-डोंगरगांव 
६ नंदुरबार शहादा ५९-मोहिदे तह 
9 नंदुरबार शहादा ६१-जावेद तबो 
८ नंदुरबार शहादा ६२-पाडळदे बु. 
९ नंदुरबार शहादा ६६-शेल्टी 
La! ० नंदुरबार नंदुरबार ७३-गुजरभावली 
गि १ नंदुरबार नंदुरबार ७४-पातोंडा 
१२ नंदुरबार नंदुरबार ७६-होळ तर्फे हवेली 
१३ नंदुरबार नंदुरबार ८५-नांदखे 
१४ नंदुरबार नंदुरबार ८७-गुजरजांभोळी 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२१/प्र.क्र.१७२/कामगार-९ 


परिशिष्ट-१ 
अनु.क्र | जिल्हा तालुका निवडणुक विभागाचा क्रमांक व नाव 

ca अकोला | तेल्हारा ०१-दानापूर 

२ | अकोला | तेल्हारा ०३-अडगांव बु. 

३ | अकोला | तेल्हारा ४- तळेगांव बु 

४ । अकोला अकोट १०-अकोलखेड 

५ । अकोला अकोट १५-कुटासा 

६ | अकोला | मुतिजापूर १७-लाखपुरी 

७ । अकोला । मुतिजापूर १८-बपोरी 

८ | अकोला | अकोला २६-घुसर 

९ | अकोला | अकोला २९-कुरणखेड 

Rael ० | अकोला | अकोला ३०-कानशिवणी 

aa १ | अकोला | बाळापुर ३४-अंदुरा 

१२ | अकोला | बाळापुर ३९-देगांव 

१३ | अकोला | बाशिटाकळी ४२-दगडपारवा 

१४ । अकोला पातूर ४८-शिर्ला 

अनु.क्र. जिल्हा तालुका |। निर्वाचक गणचा क्रमांक.व नाव 
id अकोला तेल्हारा ०३-हिवरखेड 
२ अकोला तेल्हारा ०६-अडगाव बु. 
३ अकोला तेल्हारा १३-वाडी अदमपूर 
8 अकोला तेल्हारा १४-भांबेरी 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२१/प्र.क्र.१७२/कामगार-९ 


4 अकोला अकोट १८-प्रिप्री खु 
६ अकोला अकोट १९-अकोलखेड 
9 अकोला अकोट २५-मुंडगांव 
८ अकोला अकोट २८-रौदळा 
९ अकोला । मुतिजापूर ३४-लाखपुरी 
वि ० | अकोला | मुतिजापूर ३५-ब्रम्ही खु 
यि १ | अकोला | मुतिजापूर ३९-माना 
१२ । अकोला । मुतिजापूर ४६-कानडी 
१३ । अकोला । अकोला ४९-दहिहंडा 
१४ । अकोला अकोला ५२-घुसर 
१५ । अकोला अकोला ५७-पळसो 
१६ | अकोला अकोला ५८-कुरणखेड 
१७ । अकोला अकोला ६६-चिखलगांव 
१८ | अकोला । बाळापूर ७२-निमकर्दा 
१९ । अकोला | बाळापूर ७५-पारस भाग१ 
२० | अकोला | बाळापूर ७८-देगांव 
२१ । अकोला | बाळापूर ८०-वाडेगाव भाग-२ 
२२ | अकोला | बाशिटाकळी ८३-दगडपारवा 
२३ | अकोला | बाशिटाकळी ८६-मोऱ्हळ 
२४ । अकोला | बाशिटाकळी ८९-महान 
२५ | अकोला | बाशिटाकळी ९१-पुनोती-बु 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२१/प्र.क्र.१७२/कामगार-९ 


२६ । अकोला पातूर ९६-शिर्ला 
२७ अकोला पातूर ९७-खानापूर 
२८ । अकोला पातूर १०५-आलेगांव 
अनु.क्र | जिल्हा | तालुका | निवडणूक विभागाचा क्रमांक व नाव 

ca वाशिम | कारंजा २-भामदेवी 

२ वाशिम । मानोरा १०-कुपटा 

३ वाशिम मानोरा ११-तळप 

४ वाशिम । मानोरा १५-फुलउमरी 
षु वाशिम | मंगरुळपीर १९-दाभा 

नि वाशिम | मंगरुळपीर २२-कंझरा 

9 वाशिम | मंगरुळपीर २४-आसेगाव 
८ वाशिम | मालेगाव २८-पांगरी नवघरे 
९ वाशिम | रिसोड ३७-कवठा खु. 
ea ० | वाशिम रिसोड ३९-गोभणी 

. १ वाशिम रिसोड ४१-भरजहागीर 
१२ वाशिम वाशिम ४३-काटा 

१३ वाशिम वाशिम ४४-पाडी-टकमार 
१४ | वाशिम वाशिम ५०-उकळीपेन 

क्र | जिल्हा | तालूका | निर्वाचक गणचा क्रमांक व नाव 

।__१_|_ वाशिम | मंगरुळपीर ४०-पेडगाव 

२ वाशिम | मंगरुळपीर ४२-वनोजा 

3 वाशिम | मंगरुळपीर ४५-कासोळा 
४ वाशिम | मंगरुळपीर ४८-सनगांव 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२१/प्र.क्र.१७२/कामगार-९ 


५ afer | मालेगांव ४९-मारसळ 

& afer | मालेगांव ५३-जऊळका 

७ afer | मालेगांव ५४-जाडेगव्हाण 

८ वाशिम | मालेगांव ६४-शिरपूर-२ 

९ apr | मालेगांव ६६-खंडाळा शिदे 

| qo | वाशिम रिसोड ७३-कवठा खु. 

| aq | वाशिम रिसोड ७५-हरळा 

१२ वाशिम रिसोड ७९-वाकद 

१३ वाशिम रिसोड ८०-महागाव 

१४ वाशिम वाशिम ८२-मापे 

१५ वाशिम वाशिम ९०-फाळेगांव थेट 

१६ वाशिम वाशिम ९२-कळंबा महाली 

१७ वाशिम वाशिम १००-उकळीपेन 

१८ वाशिम वाशिम १०१-अनसिंग 

१९ वाशिम वाशिम १०२-पिंपळगांव 

२० वाशिम कारंजा ४- मोहगव्हाण 

२१ वाशिम कारंजा ७-उंबर्डा बाजार 

२२ वाशिम कारंजा १३- पोहा 

२३ वाशिम कारंजा १५-धामणी खडी 

२४ वाशिम मानोरा २०- धामणी 

२५ वाशिम मानोरा २४-कोंडोली 

२६ वाशिम मानोरा २६-गिरोली 

२७ वाशिम मानोरा 0-31 
अनु.क्र. | जिल्हा तालुका निवडणूक विभागाचा क्रमांक व नाव 

।__१___| नागपर | नरखेड २-सावरगांव 

२___| नागप्रर | नरखेड ४-भिष्ण्‌ 

3. | ar | काटोल ५-येनवा 

y | नागपर | काटोल ६-पारडसिंगा 

y | नागप्र | सावनेर १३-वाकोडी 

६__।| नागप्र | सावनेर १४-केळवद 

७ | नागपूर | पारशिवनी १९-करभांड 

८___| नागपर | रामटेक २३-बोथिया (पालोरा) 

9 | नागपूर | मौदा २७-अरोली 

| qo | नागप्र | कामठी ३४-गुमथळा 

।__११__।| नागपूर | कामठी ३५-वडोदा 

१२___| नागपर | नागपर (ग्रामीण) 3६-गोधनी ( रेल्वे) 

93 | नागप्र | हिंगणा ४३-निलडोह 

१४ | नागपूर | हिंगणा ४४-डिगडोह 

q4 | arm | हिंगणा ४५-डिगडोह इसासनी 

१६__। नागप्र | कुही | ५३-राजोला 
अनु.क्र.। जिल्हा तालुका निर्वाचक गणाचा क्रमांक व नाव 

| 9 | नागप्र | नरखेड ०१-बेळोना 

2 | नागप्र | नरखेड ०३-सावरगाव 

।__3__।|_नागप्र | काटोल १२-लाडगाव 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२१/प्र.क्र.१७२/कामगार-९ 


४ काटोल १3-मेटपांजरा 
| 4 | कळमेश्वर १७-तेलकामठी 
| 6 | कळमेश्वर १८-कोहळी 
७ सावनेर २३-बडेगांव 
८ सावनेर २६-वाघोडा 
fs ee सावनेर २८-नां 

| qo | पारशिवनी ५-चारगाव 
| aq | पारशिवनी ३८-नयावं 
१२ रामटेक ४६-उमरी 
| 93 | रामटेक ४९-मनसर 
१४ रामटेक ५१-नगरधन 
| a4 | मौदा -खात 

| 9g | मौदा -रेवराल 
१७ मौदा २-चिरव्हा 
१८ कामठी ६८-महाळलगाव 
| ae | कामठी ७०-बिडगाव 
२० | नागप्र(ग्रामीण) | ७१-भोकारा 
२१ | नागप्राग्रामीण) | ७४-दवलामेटी 
२२ | नागप्र(ग्रामीण) | ८०-डोगरगाव 
२ हिंगणा ८५-निळडोह वडधामना 
२४ हिंगणा ८७-डिगडोह-१ 
२५ हिंगणा ८९-डिगडोह Hl 
२६ हिंगणा ९3-नेरी मानकर 
२७ उमरेड ९८-मकरधोकडा 
२८ उमरेड १०१-देवळी 
२९ | pet | RH 
| 30 | | oe ११२-तारणा 
| 39 | | भिवाप्र __ | ११६-नांद 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


